आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२३-२४ करीता संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजना व 


श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजनेसाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत... 
(लेखाशिर्ष २२३५ सी १६१) 
(लेखाशिर्ष २२३५ सी १७२) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क्र. ६ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०२ मे, २०२३. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२२. 
२) सामाजिक न्याय व fears सहाय विभागाची नस्ती क्र. विसयो-२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत 


असलेल्या संजय गांधी निराधार अनुदान व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनांसाठी वित्त विभागाने 


अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर १० टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 


लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण मधील सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या तरतुदींतून वित्त 


विभागाने अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या १० टक्के मर्यादेतील निधीतून संजय 


गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी रु.१२००.०० लाख व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी 


रु.२५००.०० लाख इतका निधी पुढीलप्रमाणे अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर वितरीत व खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.६ /कार्यासन-६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२३-२४ या aft. अन्वये 
मधील अर्थसंकल्पीत | वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेला निधी 
1१ FR = ॥._ ह. --:1 षु 
संजय गांधी निराधार | २२३५ सी १६१ १२०००.०० १२००.०० 
अनुदान योजना ५०, इतर 
श्रावणबाळ सेवा राज्य | २२३५ सी १७२ | खर्च २५०००.०० २५००.०० 
निवृत्तीवेतन योजना 
एकूण ३७०००.०० ३७००.०० 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.३७००.०० लाख (अक्षरी रुपये सदोतीस कोटी फक्त) इतका निधी प्रशासकीय 


विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 


अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 


यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या हासन आदेशातील दिलेल्या निर्देशांचे 


काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 


अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 


उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 


लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.६ /कार्यासन-६ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकातीस तरतुदींस 


अनुसरुन व वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२७१६०९२५६४२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = र आदेशानुसार ee Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार FATA, ~KIRAN 111 रा 
2. age की बसती ane 191296205b9 


18746383 1a2beeaObeScb: 8, 
lym=4D88F77C99929CC895AC64CF 186BB 


11£7252442D, 
INumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255 


ASEBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
KIRAN KISANRAO PAWAR 
Di 2023.05.02 15:45:00 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
७. जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे 
८. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९ ), मंत्रालय, मुंबई. 
९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. कार्यासन क्र.१२, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


